औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा 
प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ 


या नियमांस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-२)/नवि-२४ 
४ था मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
राजगुरू हुतात्मा चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- १ नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ठामपा-२००२/८२१/प्र.क्र.८६/नवि-२३, 
दि.०२.०७.२००८. 
२) औरंगाबाद महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.१२६३ व १२६४, दि.०७.०१.२०२०. 
3) आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था-१२०२०/२२८, 
दि.१५.०२.२०२०. 
४) आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था-१/२०२०/८३६, 
दि.१८.०८.२०२०. 
५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-१)/नवि-२४, 
दि.१५.०२.२०२१. 
६) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-१)/नवि-२४, 
दि.२३.०७.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


औरंगाबाद महानगरपालिकेची स्थापना दि.०८.१२.१९८० रोजी करण्यात आली असून, 
औरंगाबाद हे राज्यातील एक महत्त्वाचे मध्यवर्ती, औद्योगिक व ऐतिहासिक शहर आहे. औरंगाबाद 
महानगरपालिका ही “क” वर्गीय महानगरपालिका असून, महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या ११५ 
इतकी आहे. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेची लोकसंख्या १२ लाखांपेक्षा अधिक आहे. 
२. औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, विस्तृत भुभागावर वसलेले 
औद्योगिक क्षेत्र तसेच राज्यातील महसुली प्रशासकीय विभागाचे मुख्यालय व ऐतिहासिक व 
सांस्कृतिक पार्श्वभुमीमुळे, केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना/उपक्रमांमुळे पायाभुत सुविधांवर 
पडणारा ताण तसेच लोककल्याणकारी व गतिमान प्रशासन म्हणून नागरी स्थानिक संस्थेची भुमिका 
पार पाडताना औरंगाबाद महानगरपालिकेला आवश्‍यक असलेल्या पदांना शासन निर्णय 
दि.१५.०२.२०२१ व दि.२३.०७.२०२१ अन्वये शासन मान्यता देण्यात आळेली आहे. 
३. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमास मंजुरी नसल्याने, आकृतीबंध 
मंजूर असूनही सदर पदे सरळसेवा/पदोन्नतीने भरताना महानगरपालिकेस अडचणी येत होत्या. नगर 
विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि.०२.०७.२००८ मधील कार्यपद्धतीनुसार औरंगाबाद 
महानगरपालिका प्रशासनामार्फत महानगरपालिकेचे सेवा प्रवेश नियम तयार केळे आहेत. त्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-२)/नवि-२४ 


औरंगाबाद महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.१२६३, दि.०७.०१.२०२० अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 
आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१५.०२.२०२० च्या पत्रान्वये सदर सेवा प्रवेश 
नियम शासन मान्यतेसाठी सादर केळे आहेत. 


४. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणांसह शासनाने सदर सेवा प्रवेशा 
नियमास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

औरंगाबाद महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कळम-४५७ (३) अनुसार 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या सेवा प्रवेश नियम प्रस्तावात आवश्‍यक त्या सुधारणा करून सोबत 
जोडलेल्या औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ 
(परिशिष्ट-१ ते ४ सह) या नियमांस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५४, ४५५, 
४५६, ४५७ (३) व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियमांस “औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२१” असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय दि.१५.०२.२०२१ अन्वये औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या 
मंजूर आकृतीबंधातील काही मंजूर पदांच्या पदोन्नतीमध्ये सुस्पष्टता व सुसुत्रता राहण्याकरिता तसेच 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टिकोनातून सदर पदांचे अन्य पदात समायोजन, पदनामातील बदल तसेच 
वेतनश्रेणी/ग्रेड पे मधील बदल याबाबतचा तपशील सोबतच्या “अनुसूचि-(अ)” व “अनुसूचि-(ब)” मध्ये 
दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५१ (४) अनुसार 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
५. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागातील Rat पदांची पुनर्रचना करून 
“अनुसूचि-(क)” मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित संरचनेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कळम-५१ (४) अनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८२६१३५२४६०७२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 
P r ad ee p V asan t P a t j | 1 See entre Oe S= 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Urban Development Department 
Date: 2021.08.27 17:07:23 +05'30' 


(प्रदीप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१ ०/(भाग-२)/नवि-२४ 


२. मा.मंत्री (नगर विकास) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.राज्यंमत्री (नगर विकास) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद. 


९ 


. महापौर, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


सह/उपसचिव (नवि-१४/नवि-१५/नवि-२४/नवि-२७) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (नवि-२४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


औरंगाबाद महानगरपालिका 


सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) नियम, 2022 


औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वगीकरण) नियम, २०२९ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


क्रमांक-ओमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/भाग-२/नवि-२४:- औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये अंमलात 
असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम तसेच तत्संबंधात यापूर्बी करण्यात आलेले ठराव ब आदेश 
अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू 
असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्‍तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमान्वये औरंगाबाद महानगरपालिकेमधील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे 
नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे:- 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 


(2) या नियमांना “औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१” असे 
संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

(३) हे नियम औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील ASAT लागू होतील; मात्र, अन्यथा 
नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंबा रोजंदारी तत्त्वावरील 
नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुक्‍त्यांना लागू होणार नाहीत. 

२. व्याख्या:- 


विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 


(१) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 

(३) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये निर्माण 
केलेली “औरंगाबाद महानगरपालिका.” 

(४) “महापोर” म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेचे महापौर. 

(५) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(६) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(७) “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या 
पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 

(८) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली कर्मचारी 
निवड समिती. 


पृष्ठ २ पैकी ७२ 


(९) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, 
कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद स्वरुपी 
नेमण्यात आलेल्या व्यक्‍तींचा समावेश होत नाही. 

(११) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर 
केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 

(१२) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(१३) “कलम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम. 

(१४) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१५) “जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांच्या शेबटी जोडलेली जोडपत्रे. 

(१६) “अनुसूची” म्हणजे, या नियमांच्या शेवटी जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१७) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१८) “पदवी” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१९) “पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंबा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा तंत्र शिक्षण मंडळ किंबा संसदेच्या 
अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शेक्षणिक 
संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(२०) “व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिको उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma 
in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Fire 
Engineering) उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपूर किंवा केंद्र/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी मधून उत्तीर्ण झालेले 
अथवा Institute of Fire (U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून MI. (Fire) किंवा Grade 
(I) (Fire) SAT झालेले.] 

(22) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन वब भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२२) “मुलाखत” म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील नियुक्‍तीकरिता अर्ज 
केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंबा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून अशा 
प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि ज्या पदांकरिता त्याने किंबा तिने 

पृष्ठ ३ पैकी ७२ 


अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍्तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत 
घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने आणि 
अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम 
लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 

(२३) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा निर्णय 
अंतिम असेल. 

(२४) “मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२५) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा 
आहे. 

(२६) “माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा 
आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा 
समावेश आहे. 

(२७) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक व्यवसायाचे 
प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२८) “समयश्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते. 

(२९) “लेखी परीक्षा” म्हणजे औरंगाबाद महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिदेशित करण्यात 
आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या योग्यतेचे किंवा 
अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखी परीक्षेतील 
उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम लावण्याच्या उद्देशाने 
घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
औरंगाबाद महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकोय/ निमशासकोय 
कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३१) “एकीकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी विहित 
केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी 
एकोकृत केलेला संवर्ग. 

(३२) “अहेताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण 
करणारे कर्मचारी. 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंबा शब्द समुहांचा 
अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल. 


पृष्ठ ४ पैकी ७२ 


3. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services) वगीकरण (Classification of Services):- 


v. 


(3.2) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, मालमत्ता कर 
ब इतर कर प्रशासन, महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या 
“प्रशासकीय सेवा” संबोधण्यात येतील. 


(3.2) लेखा सेवा a लेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 
(अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खच व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतील 
पदांना “लेखा संवर्ग व लेखापरीक्षण संवर्ग” असे संबोधले जाईल ब अशा पदांची सेवा “लेखा सेवा 
वब लेखापरीक्षण सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.३) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी/ 
पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of Technical 
Education) वा केंद्रोय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical एतए०9101), तंत्र 
शिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक a 
अभियांत्रिकोविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल अशा पदांची 
सेवा “तांत्रिक सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.४) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकोय 
शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ 
इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील 
नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांची सेवा “वैद्यकोय सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(3.4) निमवैद्यकीय सेवा:- वैद्यकोय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा.अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, 
रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, भौतिकोपचार तज्ञ, व्यबसायोपचार तज्ञ, दंत आरोग्य तज्ञ, औषध निर्माता/औषध 
निर्माण अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकीय सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.६) सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन व उद्यान विभागाशी संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी. उदा.मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, 
स्वच्छता निरीक्षक, उप स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या 
सेवेला “सार्वजनिक आरोग्य सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.७) अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक ब जीव सुरक्षा उपाययोजना 
अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात येईल. 


ओरंगाबाद महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:- 
(2) अधिकारी- गट-अ व गट-ब. 
(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 


पृष्ठ ५ पैकी ७२ 


ष्‌. 


नेमणुकीची पद्धत व अर्हता:- 


(५.९)नियुक्‍तीची पद्धत:- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट-(१) 
मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित 
केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ 
व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल. 


(५.२) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेदवार भारताचा 
नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत त्याने 


सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अर्जासोबत 
सादर करणे आवश्यक राहील. 


(५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित 
केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्‍त श्रेणी-४ ची पदे वगळून, इतर सर्व पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन 
वेळोवेळी आदेश काढून निश्‍चित करेल, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र 
राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा DOEEACC 
सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्‍त आवश्यक अर्हता असेल. 


(५.४) वयोमर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान 
वयाची अट १८ वषे पूर्ण व कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्याअनुषंगाने 
वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. औरंगाबाद 
महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 
कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल, अशा पदांच्याबाबत 
ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता 
प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:- 


(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार 
असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल, अशा पदावरील 
नियुक्‍तीसाठी पदोन्नती ब नामनि्देशन/सरळसेवेचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 

(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाको पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, 
विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार 
उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत 


नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामनिदेशन/सरळसेवेने भरता 
येईल. 


पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 


पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, सेवाज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५ अंतर्गत येणारी 


पृष्ठ ६ पैकी ७२ 


पदे तसेच वर्ग-१ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानंतर त्यास 
शासनाची पुर्वमंजूरी आवश्यक राहील. 


या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नेमणूक 
करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक 
प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक 
असणार नाही. सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची 
प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच परिशिष्ट-२ मधील नमूद सेवा/संवर्गाव्यतिरिक्‍त अन्य 
सेवा/संवर्गातील अधिकाऱ्याची नमूद पदासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निदेशानुसार करणे आवश्यक राहील. सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने ठोस लेखी कारणे नमूद केल्याशिवाय Yat काम केलेल्या विभागात अधिकारी/कर्मचारी 
यांची किमान ६ AT बदली करता येणार नाही. तसेच बदली आदेशातील अटी-शर्तीसह बदली झालेले 
अधिकारी/कर्मचारी हे बदलीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामकाजासाठी तात्काळ हजर होतील. 


एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती:- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या 
कर्मचाऱ्याने अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्‍तीसाठी अर्ज केल्यास, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तीवर खालील बाबींच्या अधीन राहून 
शासन मान्यतेने कायमस्वरुपी समावेशनाने/बदलीने नियुक्‍ती देता येईल:- 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी समावेशनाने/बदलीने नियुक्‍ती करता येणार 
नाही. फक्‍त नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय व 
समान वेतन श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी समावेशनाने/बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात 
सर्वांत कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 

क) गट-अ आणि गट-ब मधोल अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून औरंगाबाद 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्‍चित अटी व 
BAL शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


ड) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे ब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार केला 
जाईल. 
पृष्ठ ७ पैकी ७२ 


Ro. 


११. 


RR. 


परिवीक्षाधीन कालावधी:- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परिबीक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकोच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य शासनाच्या 
लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात 
येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे परिवीक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास 
अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परिवीक्षा कालावधी पुढील 
१ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर 
कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण:- 
महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंबा त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या 
उमेदवारांनी:- 
(2) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना विहित 
नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 
(२) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 
(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
घेणेसुद्धा आवश्यक असेल. 
महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता:- 
एखाद्या व्यक्‍तीस:- 
(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 
(ख) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 
कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकोबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 
(ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 
(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने 
ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्‍तीशी विवाह केला असेल, किंवा 
(च) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 
किंवा 


(छ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 
अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल वब ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली 
नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 


पृष्ठ ८ पैकी ७२ 


१३. 


शट. 


१७. 


१६. 


१७. 


१८. 


(ज) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास बा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. यामध्ये 
मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष/समांतर आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक 
मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा 
समावेश असेल. 


शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल:- 
महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्दशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती, 


(अ) महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक 
वैद्यकोय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(ब) उमेदवाराच्या YaST पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परिक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 


नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंधात वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या 
अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम 
प्राधिकारी यांना असेल 

नियुक्‍तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना:- 

नियुक्‍्तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा 
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा 
महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र 
ठरतील. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा केलेला 
प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 


महानगरपालिकेतील पदांवर अतिरिक्‍त कार्यभार देणे अपरिहार्य असल्यास प्रचलित शासन 
नियमानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ७२ 


१९. 


२९. 


२२. 


हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्‍त्यांना शासनाने अन्यथा 
वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार 
नाही. 


वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वबयोमर्यादा/परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत 
निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा 
(Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्‍ती झालेल्या महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रशिक्षण देण्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावी. 


या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब शासनाकडे 
निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


0000006006 


पृष्ठ १० पैकी ७२ 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/करते को, औरंगाबाद 


महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( 


उमेदवारांची तपासणी केली आणि त्याला/तिला 


) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी असलेल्या 


अतिरिक्‍त (सांसर्गिक किंबा अन्य) 


कोणताही रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंबा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट 


( ) कार्यालयात ( 
मला वाटत नाही. 


श्री./श्रीमती 


वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे ___ 


आली आहे. 

ओळख चिन्हे 

डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


) म्हणून नेमणुकोसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे 


यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून त्याचे/तिचे बय 


वर्षे बयाचा/बयाची आहे. त्याला/तिला लस टोचण्यात 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 
(शिक्क्यासह) 


पृष्ठ १९ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(९) 


औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश a सेवांचे वर्गीकरण) नियम. २०२९ 
अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती:- 


१. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ 
मध्ये विहित केल्यानुसार "कर्मचारी निवड समिती* गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत करण्यात 
आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता 
(यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 


उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 


२. नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे करावयाच्या नियुक्‍तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 
खालीलप्रमाणे असेल:- 


१) आयुक्‍त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 


२) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला ब बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्‍त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव 
व निमंत्रक 
३. नामनिर्देशन/सरळसेवेद्दारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(३.९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्‍चित करून सदर पदे 
भरण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करून शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


(३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:- 


(३.२.९) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा 
महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या अर्जाचा किंबा सेवा विनियम केंद्राकडून बा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य 
संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ १२ पैकी ७२ 


(3.2.2) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 


(३.२.३.) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. परंतु, जाहिरातीत नमूद 
केलेली पदसंख्या आणि पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन अशी चाचणी न घेण्याचा 
निर्णय आयुक्तांना घेता येईल. 


(३.२.४) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 


(३.२.५) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त पदाच्या 
तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न 
घेतल्यास, अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 
बोलाविले जाईल वब अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास 
मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्‍त 
जाती व भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ 
इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५०% ऐवजी ४५% गुण मिळविण्याची अट राहील. 


(3.2.8) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 
(अ) सामाजिक प्रश्‍नाबाबतची जाणीव. 
(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अनुभव. 


(३.२.७) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची 
यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 

(४.९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या 
निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे 
काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


(४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे 
भरावी लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात आयुक्तांना 
सादर करतोल. 

(४.३) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या 
निश्‍चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या 
संख्येच्या तिप्पट (१:३) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (Zone of Consideration) 
समावेश करण्यात येईल. 


पृष्ठ १३ पैकी ७२ 


(४.४)विभागीय चोकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे 
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या 
नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल. 

(४.५) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. 

(४.६) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर 
कागदपत्रे यांचे अबलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र 
असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा असेल. 

(४.७) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास 
अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 

वरील ३ व ४ नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-५३ (१), ५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी 
ठेवली जाईल. 

. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 

. समिती सचिव बैठकोचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 

सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती 

सचिवाची असेल. 

, गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.न्याप्र- 

१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा 

लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात 
आणण्यात यावेत. 

. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने ब शासन मान्यतेने 

अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 


0000000606 


पृष्ठ १४ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(२) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम-३६, कलम-३९ (अ), कलम-४५ व कलम- ५३ (९) मधील तरतुदीनुसार 
नेमणूक करावयाच्या पदांसाठीची कळम-४५ (३) व कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता 


(पहा नियम-५) 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१९) (२) (३) (४) 
१. सामान्य प्रशासन विभाग 
Q आयुक्‍त शिंगी राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा भारतोय प्रशासन सेव 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) अधिकारी. (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६ नुसार.) 
(भा.प्र.से. संवर्ग पद) 
२ अतिरिक्‍त आयुक्‍त पदोन्नती-५०% = महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३९ (अ) म पार तसेच नगर 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) बिकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.२१८/नवि-१४, दि.०६.०१.२०१५ व 
दि.२५.०६.२०१५ अन्वये औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्याची 
शासनाकडून निवडीने नियुक्‍ती करता जाईल. 
प्रतिनियुक्‍ती-५०% | मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालय स्थानिक संस्था/महसुल संवर्गातील समकक्ष 
वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
3 उप आयुक्‍त पदोन्नती-५०%  । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्‍ती-५०% | मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालय स्थानिक संस्था/महसुल संवर्गातील समकक्ष 
वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
डु सहायक आयुक्‍त पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) | सरळसेवा-२५% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ १५ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
पदोन्नती-५०% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्‍ती-२५% | मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालय स्थानिक संस्था/महसुल संवर्गातील समकक्ष 
वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
ष्‌ अधिक्षक पदोन्नती- १००% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
& ans fatter पदोन्नती-१००% Ta महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक या पदाबर किमान 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
७ लिपिक-टंकलेखक पनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) | सरळसेवा-५०% । ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
धारण करणे आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-४५% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव र्थ श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या तसेच विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
कायमस्वरुपी संव (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील बाहन चालक पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा 
बदलीने-५%  । पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्दशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे कायमस्वरुपी संवर्ग बदलीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८ चोपदार पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूरण 


(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) 


झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १६ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


'पदनाम व श्रेणी 


नेमणुकीची पद्धत व 


टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
९ शप पनि्दशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, प्रशासकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (5...) उत्तीर्ण. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१० बहुउद्देशीय कामगार पनि्दशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, प्रशासकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (5...) उत्तीर्ण. 
ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६२ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
३) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११ निवडश्रेणी लघुलेखक पदोन्नती-१००% (गाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या 
(श्रेणी-२, स्वीय सेवा) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२ उच्चश्रेणी लघुलेखक पदोन्नती-१००% | औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठो/इंग्रजी) या 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० 
(श्रेणी-२, स्वीय सेवा) श.प्र.मि. वेगमर्यादा तत्संबंधीचे शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३ निम्नश्रेणी लघुलेखक पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-२५% । ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती Yoo श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 


(श्रेणी-३, स्वीय सेवा) 


३० श.प्र.मि. ब इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. वेगमर्यादेचे तत्संबंधी शासकीय 
वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-७५% 


TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर 
किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १०० श.प्र.मि. 
वेगमर्यादा तत्संबंधीचे शासकोय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 


पृष्ठ १७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे प युक्‍ती करता ये 
gy लघु टंकलेखक मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखे 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-१००% । ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती co श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
(श्रेणी-३, स्वीय सेवा) ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. वेगमर्यादा तत्संबंधी शासकोय 
वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२. महापालिका अभियांत्रिकी विभाग 
१५ शहर अभियंता पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्त शहर अभियंता या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी धारण 
सेवा) करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या अधिक्षक अभियंता या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार शासनामार्फत प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१६ | अतिरिक्‍त शहर अभियंता | पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता या पदावर किमान 
(श्रेणी-९, अभियांत्रिकी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी धारण 
सेवा) करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१७ कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान 
(स्थापत्य) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी नियुक्‍ती करता येईल. 
सेवा) 
१८ | उप अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती-१००% TTS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 


(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी 
सेवा) 


किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १८ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१९ सहाय्यक अभियंता पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान 
(स्थापत्य) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी नियुक्‍ती करता येईल. 
सेवा) 
२० | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
सेवा) 
22 कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर किमान 
(मेकॅनिकल) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
२२ | उप अभियंता (मेकॅनिकल) । पदोन्नती-१००% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२२ सहाय्यक अभियंता पदोन्नती-१००% (गाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर 
(मेकॅनिकल) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
सेवा) 
२ कनिष्ठ अभियंता पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिको (Mechanical) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(मेकॅनिकल) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(श्रेणी-३,अभियांत्रिकी सेवा) 
२५ | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (विद्युत या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
२६ | उप अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००% TMS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता (विद्युत) या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १९ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


'पदनाम व श्रेणी 


नेमणुकीची पद्धत व 


टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२७ | सहाय्यक अभियंता (विद्युत) | पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
२८ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पनिर्देशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३,अभियांत्रिकी सेवा) । सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२९ स्थापत्य अभियांत्रिकी नामनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदविका किंवा 
सहाय्यक/अनधिकृत बांधकाम | सरळसेवा-१००% शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकाचा पाठ्यक्रम 
ब अतिक्रमण निरीक्षक उत्तोर्ण. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३० विद्युत पर्यवेक्षक पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची पदविका किवा 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (5...) उत्तीर्ण, शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारतंत्री 
अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
38 मोटर मेकॅनिव पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मॅकेनिक (Mechanic) अभियांत्रिको शाखेची पदविका 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण, शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा मेकॅनिक 
(व्हेईकल)/ डिझेल मेकॅनिक/ऑटो इलेक्ट्रिशियन अभ्यासक्रम पूर्ण ब तद्‌नंतरचे 
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२२ at Tae पनिर्देशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (5.8.('.) उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा मेकॅनिक (व्हेईकल)/डिझेल मेकॅनिक/ऑटो 
इलेक्ट्रिशियन अभ्यासक्रम पूर्ण. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २० VHT ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
३२ वक (ट्रेसर) / अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (5.8..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा अनुरेखक/आरेखक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३ वाहन चाळक पनिर्देशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 
ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३५ । विद्युत पन (तारमार्ग तं पनिर्देशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
विद्युत) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण ब तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३६ नळ व पदोन्नती-१००% ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव केट्रक पंप ऑपरेटर या पदावर किमान 
(प्ल॑ंबर/फिटर) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
३७ केट्रक पंप ऑपरेटर) पदोन्नती-१००% (गाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पाणीप्रवठ मन (पाणीपुरवठा मदतनीस) 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
३८ पाणीप्रवठ म पनिर्देशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(पाणीपुरवठा मदतनीस) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) 


ब) शासनमान्य ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर या विषयाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 


पृष्ठ २१ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
38 ळणी निरीक्षव पदोन्नती-१००% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव ळणी परिचर या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
¥o ळणी परिचर Ares । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायन शास्त्र विषयातील पदवो. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% । ब) जलशुद्धीकरण केंद्रातील तांत्रिक कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३. महापालिका नगररचना fa 
४१ | उप संचालक (नगररचना) । प्रतिनियुक्‍ती-१००% | राज्य शासनाव उप संचालक (नगररचना) संव प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
डर नगर रचनाकार प्रतिनियुक्‍ती-१००% | राज्य शासनाकडील नगर रचनाकार संव प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
४३ | सहाय्यक नगर रचनाकार | प्रतिनियुक्‍ती-१००% | राज्य शासनाव सहाय्यक नगर रचनाकार संवर्गातून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार 
(श्रेणी-२, शहर विकास सेवा) प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४. महापालिका पर्यावरण fer 
४४ । पर्यावरण संवर्धन अधिव पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण (Environment) अभियांत्रिको शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) । सरळसेवा-१००% | ब) पर्यावरण क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
प्रतिनियुक्ती आ । नामनिद्‌रशनाने उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास, सदर उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाकडून पर्यावरण विभागाच्या सेवेतील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्‍तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४५ | लंब केमिस्ट (प्रदुषण नियंत्रण) | नामनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र/सुक्ष्मजीबशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतील संबंधित कामासह हवा, पाणी, मातीचे नमुने तपासण्याचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडील नमुने घेण्याचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक. 


पृष्ठ २२ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
४६ | प्रदुषण निरीक्षक (प्रदुषण पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र/सुक्ष्मजीबशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
नियंत्रण) सरळसेवा-१००% । ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतील संबंधित कामासह हवा, पाणी, मातीचे नमुने तपासण्याचा 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
ष्‌. महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व्यवस्थापन विभाग 
४७ | मुख्य स्वच्छता अधिव पदोन्नती-१००% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी या पदावर 
(श्रेणी-२, सार्वजनिक किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
आरोग्य सेवा) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
¥C उप मुख्य स्वच्छता पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता अधिकारी या पदावर किमान 
अधिकारी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-२, सार्वजनिक नियुक्‍ती करता येईल. 
आरोग्य सेवा) 
ड९ स्वच्छता अधिव पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
आरोग्य सेवा) येईल. 
५० स्वच्छता निरीक्षव Aes । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक सरळसेवा-१००% | ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण. 
आरोग्य सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
५१ पफाई कामगार पनिर्देशन/ । अ) इयत्ता ४ थो उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
आरोग्य सेवा) 
६. महापालिका उद्यान विष 
ष्र मुख्य उद्यान अधिव पदोन्नती-१००% TAT महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वृक्ष संवर्धन व उद्यान अधिक्षक या पदावर 


(श्रेणी-२, सार्वजनिक 


किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. 


पृष्ठ २३ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 

य सेवा) टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्प 
शास्त्रातील पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता वब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

rr वृक्ष संवर्धन व उद्यान पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप वृक्ष संवर्धन व उद्यान अधिक्षक या पदावर 
अधिक्षक किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. 
(श्रेणी-२, सार्वजनिक (हॉटिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/ बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती 
आरोग्य सेवा) शास्त्रातील पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

५४ | उपवृक्ष संवर्धन व उद्यान पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान सहाय्यक या पदावर किमान ३ वर्षांची 
अधिक्षक सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 

(श्रेणी-३, सार्वजनिक येईल. 

आरोग्य सेवा) 

Qu उद्यान सहाय्यक/कष पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त कषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्र 
सहाय्यक सरळसेवा-१००% 'पदवी/ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी. 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कृषी उद्यान क्षेत्रातील उद्यान 
आरोग्य सेवा) निरीक्षक अथवा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
ष्६ प्रमुख माळी पदोन्नती-१००% । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील माळी या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
आरोग्य सेवा) 
५७ माळ पनिर्देशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
आरोग्य सेवा) ब) कृषी विद्यापीठाने निर्धारीत केलेला माळी व्यवसायाचा ९ वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण. 


क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २४ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
७. महापालिका लेखा/लेखा परीक्षण विभाग 
५८ । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी | प्रतिनियुक्‍ती-१००% | महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह/उप संचालक (लेखा) या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्य 
(श्रेणी-१, लेखा सेवा) धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
५९ मुख्य लेखा परीक्षक प्रतिनियुक्‍ती-१००% | महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह/उप संचालक (लेखा) या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्य 
(श्रेणी-१,लेखा परीक्षण सेवा) धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
go | उप मुख्यलेखाव वित्त 'पदोन्नती-१००% । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी या 
अधिकारी/उप मुख्य लेखा पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची 
परीक्षक पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
(श्रेणी-१, करता येईल. 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) 
६१ | लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा | पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखापाल/लेखा परीक्षक या पदावर किमान 
अधिकारी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या वब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी धारण 
(श्रेणी-२, करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) 
६२ । लेखापाल/लेखा परीक्षक पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, सरळसेवा-२५% । ब) लेखा/लेखा परीक्षण विषयक कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) क) निवड झालेल्या उमेदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-७५% OTS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (लेखा)/वरिष्ठ लिपिक (लेखा 
परीक्षण) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
द्र वरिष्ठ लिपिक पदोन्नती-१००% ATMS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा लिपिक/रोखपाल/कनिष्ठ लेखा परीक्षव 
(लेखा)/वरिष्ठ लिपिक (लेखा या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व 
परीक्षण) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-३, 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) 


पृष्ठ २५ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
aw खा लिपिक / | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, सरळसेवा-१००% । ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
धारण केलेले असावे. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
Gu कनिष्ठ लेखा परीक्षव पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, सरळसेवा-१००% | ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
धारण केलेले असावे. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
६६ रोखपाल पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, सरळसेवा-१००% । ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
लेखा/लेखापरीक्षण सेवा) प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
धारण केलेले असावे. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८. महापालिका सुरक्षा विभाग 
६७ मुख्य सुरक्षा अधिव पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-१, सुरक्षा सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
शं प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र पोलीस 
सेवेतील वर्ग-१ च्या समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून किंबा लष्करी/निमलष्करी दलातील समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्‍्तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
६८ सुरक्षा अधिव पदोन्नती-१००% TMS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदावर किमान 


(श्रेणी-२, सुरक्षा सेवा) 


३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ २६ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
६९ | सहाय्यक सुरक्षा अधिव पनिर्देशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, सुरक्षा सेवा) सरळसेवा-५०% । ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील समकक्ष पद अथवा पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस 
उप निरीक्षक अथवा समकक्ष पदावरील किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ सें.मी., (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगळी. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली.) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा जमादार या पदावर किमान ३ वर्षांची 
सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७० सुरक्षा जमादार पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा रक्षक या पदाबर किमान ३ वर्षांची सेवा 
(श्रेणी-३, सुरक्षा सेवा) पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७१ सुरक्षा रक्षक पनिर्दशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, सुरक्षा सेवा) 


सरळसेवा-२५% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 
ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ VAL, (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना ASA दृष्टी-६/६ तसेच [5111819 Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-७५% 


(ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्मशान भूमी रक्षक/चौकोदार (वॉचमन) या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 


पृष्ठ २७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
प युक्‍ती करता येईल. 
७२ | स्मशान भूमी रक्षक/चोको पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(वॉचमन) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, सुरक्षा सेवा) ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ VAL, (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगळी. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९. महापालिका माहिती व तंत्रज्ञान विर 
७३ पस्टीम मॅनेजर पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव पस्टीम अनालिस्ट या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
७४ सिस्टीम अँनालिस्ट 'पदोन्नती-१००% । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर) या पदावर 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७५ कनिष्ठ अभियंता पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक विषयासह बौ.ई./बी.टेक./बी.एस्सो. 
(सॉफ्टवेअर) सरळसेवा-१००% (कॉम्प्युटर)/बी.सी.एस. पदवी. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ब) प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधीळ किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
७६ कनिष्ठ अभियंता पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकोमधीळल पदवी (3.ए. Computer) 
(हार्डवेअर अँन्ड नेटवर्किंग) | सरळसेवा-१००% किंवा समकक्ष अर्हता. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


ब) संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २८ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१०. महापालिका ग्रंथालय विभाग 
७७ ग्रंथपाल पदोन्नती-१००% TAT महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक ग्रंथपाळ या पदावर किमान ३ 
(श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
७८ सहाय्यक ग्रंथपाल पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शाखेची पदवी (B.Lib.). 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११. महापालिका माहिती व जनसंपर्क विभाग 
७९ माहिती व जनसंपव पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक माहिती व जनसंपर्क अधिकारी या 
अधिकारी पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी तसेच शासनमान्य 
(श्रेणी-३, जनसंपर्क सेवा) पत्रकारिता ब जनसंज्ञापमधील पदविका धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर पद उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या 
धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८० | सहाय्यक माहिती व जनसंपव॑ मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
अधिकारी सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य पत्रकारिता व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) 


(श्रेणी-३, जनसंपर्क सेवा) 


मधील पदविका. 
क) शासनमान्य संस्थेमधील संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २९ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१२. महापालिका विधि विभाग 

८१ विधि अधिव पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक विधि अधिकारी या पदावर किमान 

(श्रेणी-२, विधि सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

नियुक्‍ती करता येईल. 

८२ | सहाय्यक विधि अधिव पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 

(श्रेणी-२, विधि सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) उच्च न्यायालय fea त्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान ३ वर्षे 
अधिवक्ता/वकोल म्हणून किंबा शासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील संबंधित कामाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३. महापालिका सचिव विभाग 
८३ महापालिका सचिव पदोन्नती-१००% (गाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील महापालिका उप सचिव या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विधि शाखेची पदबी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८४ | महापालिका उप सचिव पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) | सरळसेवा-१९००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासकोय कामकाजाचा किमान 
3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९४. वकास वि 
८५ । समाज विकास अधिव पनिर्दशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.S.W.). 

(श्रेणी-२, समाज सेवा) सरळसेवा-१००% । ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील समाज सेवक अथवा समकक्ष 

पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८६ समुह संघटक मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी (B.S.W.). 


(श्रेणी-३, समाज सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य/मान्यबर संस्थेकडील समाज सेवक अथवा 
समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 


पृष्ठ ३० पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५. महापालिका शिक्षण, क्रोडा व सांस्कृतिक विध 
८७ शिक्षण अधिकारी पदोन्नती-१००% । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, शिक्षण सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती । पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या शिक्षण सेवेतील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८८ । प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य बी.एड्‌.परिक्षा उत्तीर्ण. 
क) अध्यापनाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) शासकोय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील प्रशासकीय पदाचा/ कामकाजाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८९ | विस्तार अधिकारी (शिक्षण) । पदोन्नती-१००% Ta महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नियमित मुख्याध्यापक या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी ब शिक्षण शास्त्रातील 
बी.एड्‌./बी.पी.एड्‌॒. पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
९० मुख्याध्यापक पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नियमित प्राथमिक शिक्षक या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
९१ प्रार्थमिक शिक्षक मनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य डी.टी.एड्‌॒. पदविका वब टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण. (प्रचलित शासन 
निर्देशानुसार). 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३१ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
९२ शारीरिक शिक्षक पनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य SHUTS, उत्तीर्ण. (प्रचलित शासन निर्देशानुसार). 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९३ र धव पदोन्नती-१००% (ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक क्रिडा अधिकारी या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, क्रीडा सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
९४ | सहाय्यक व्र धव पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ च्या प्रशासकोय पदावर किमान 
(श्रेणी-३, क्रीडा सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब शासनमान्य एम.पी.एड. पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
९५ । पर्यटन विकास अधिव मनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची टुरिझम मॅनेजमेंट/टुरिझम अँडमिनिस्ट्रेशन मधील पदवी किंवा 
(श्रेणी-२, पर्यटन सेवा) सरळसेवा-१००% मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची टुरिझम अँन्ड हॉटेल या विषयातील पदवी. 
ब) पर्यटन विषयक कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व. 
९६ | सांस्कृतिक कार्य अधिव मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ललित कला शाखेची पदवी/नाट्यश पदवी. 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% |। ब) नाट्यकला आणि रंगभूमी तंत्रज्ञान या विषयासह संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व. 
९७ जलतरण व्यवस्थापक मनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व SALTS. उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) स्विमींग पूल व्यवस्थापनासंबंधीचा कोर्स उत्तीर्ण. 
क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक किंवा राष्ट्रीय/राज्य स्तरावरील 
जलतरण खेळाडू असणे आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९८ संग्रहालय अभिरक्षक मनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प मधील पदवी अथवा रसायनशास्त्र या विषय 
(म्युझियम FRED) सरळसेवा-१००% |। पदवी. 


(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) 


ब) वस्तुसंग्रहालयातील संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेबर प्रभुत्व. 


पृष्ठ ३२ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१९) (२) (३) (४) 
१६. महापालिका अग्निशमन विभाग 
९९ । मुख्य अग्निशमन अधिव पदोन्नती-१००% TAT महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदावर 
(Chief Fire Officer) किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
(श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 
शं q THR उपलब्ध न झाल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, केंद्र/राज्य/ 
निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ३ वर्षे धारण 
करणाऱ्या अग्निशमन सेवेतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. (शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकीप) 
१०० उप मुख्य अग्निशम पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शमन केंद्र अधिकारी या पदावर किमान 
अधिकारी (Deputy Chief ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
Fire Officer) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-२, अग्निशमन सेवा) (शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 
१०१९ शमन केंद्र अधिव पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर 
(Fire Station Officer) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. (शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकीप) 
१०२ | उप अग्निशमन केंद्र अधिव मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(Deputy Fire Station सरळसेवा-२५% | ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन सेवा महाविद्यालय यांच्याकडील Station Officer & Instructor 
Officer) पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकोमधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा राष्ट्रीय/ 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


राज्य अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक 
अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी 
प्राप्त केलेली असावी किंवा राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन सेवा महाविद्यालय यांच्याकडील पदवी 
(B.E. Fire) धारण केलेली असावी किंवा राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 
यांच्याकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील 
पदविका) धारण केलेली असावी किंवा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर The 


पृष्ठ ३३ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रेणी 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 


(8) 


Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व प्राप्त केलेले असावे. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अग्निशमन प्रणेता (Leading 
पाहा141)/चालक-यंत्रचालक (Driver Operator) किंबा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

इ) शारीरिक पात्रता:- 

१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 

२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 

३) बजन- Go कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 

४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 

फ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय ४० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 

(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 


पदोन्नती-७५% 


TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रमुख अग्निशामक (Leading Fireman) या 
पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या ब चालक-यंत्रचालक (Driver Operator) या पदावर 
किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे ५०:५० या 
प्रमाणात प्रमुख अग्निशामक (Leading Firerman) 4 चालक-यंत्रचालक (Driver Operator) 
यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. (शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 


१०२ 


प्रमुख अग्निशामक (Leading 


Fireman) 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-२५% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी यांचा ६ महिने 
कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूर्ण 
करणे आवश्यक. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अग्निशामक (Fireman) या पदावर 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ३४ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रेणी 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 


(8) 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
इ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगळी. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 
फ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 


पदोन्नती-७५% 


(ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शामक या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूरण 
झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता T गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 


Ro’ 


चालक-यंत्रचालक (Driver- 
Operator) 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-२५% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी यांचा ६ महिने 
कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूर्ण. 

क) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 

ड) जड वाहन चालक म्हणून ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

फ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी 

चांगली). 


पृष्ठ ३५ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
ग) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 
पदोन्नती-७५% OTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शामक या पदावर किमान ३ वषे सेवा पूण 
झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 
१०५ शामक (Fireman) पनिदेशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत We 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


(S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी यांचा ६ महिने 
कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूर्ण. 
क) माजी सैनिकांना त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या १२ दिवस ते ३० दिवसाच्या प्रशिक्षण 

प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना नियुक्‍ती देण्यास पात्र ठरवून त्यांना राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण 
केंद्रात ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे ब समाधानकारक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
इ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 
फ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. 
(शासन नियमानुसार जोखीमभत्ता व युनिफॉर्म अपकोप) 


पृष्ठ ३६ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१७. महापालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१०६ | वैद्यकोय आरोग्य अधिव पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक आरोग्य अधिकारी/वैद्यकोय 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) अधिकारी (माता बाल रुग्णालय) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची M.D. (P.S.M.)/M.D./M.S. (Clinical)/DPH/((MBA in 
Hospital Administration) धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
शिंग प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, शासनाव 
समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१०७ | सहाय्यक आरोग्य अधिव पदोन्नती-१००% TTA. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत आरोग्य अधिकारी (रुग्णालये)/ 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) प्रतिबंधात्मक उपाय/वैद्यकोय अधिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची M.D. (P.S.M.)/M.D./M.S. (Clinical)/DPH/((MBA आ 
Hospital Administration) धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०८ आरोग्य अधिकारी नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकोय पदव्युत्तर पदवी (M.D.(P.S.M.)/M.D. वैद्यकौय 
(रुग्णालये)/प्रतिबंधात्मक । सरळसेवा-१००% पदव्युत्तर पदवी. 
उपाय तथापि, Use पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) पदवीधारकामधून (MBBS) भरण्यात येईल. 
ब) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. 
क) शासकीय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१०९ TIA अधिक्षक मनिर्दशन/ | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकोय शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) MBA in Hospital Administration पदव्युत्तर पदवी. 
क) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. 
ड) शासकीय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 


पृष्ठ ३७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
वषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
[ae | मनिर्देश धकारी उपलब्ध होईपर्यंत, शासनाव समकक्ष अधिकाऱ्य 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११० । वैद्यकोय अधिकारी (माता पदोन्नती-१००% TTS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत निवासी वैद्यकीय अधिकारी या पदावर 
बाल रुग्णालय) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकशास्त्रातील पदव्युत्तर 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) पदवी (M.D./M.S. (Clinical)) धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११९१ | निवासी वैद्यकोय अधिकारी । पदोन्नती-१००% । औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील कार्यरत हृदयरोग तज्ञ/न्युरो सर्जन/युरो 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सर्जन/प्लास्टिक सर्जन/न्याय वैद्यकशास्त्र तज्ञ/'शल्य चिकित्सक/स्त्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ/बालरोग 
तज्ञ/बिकृतीशास्त्र तज्ञ/रक्‍त संक्रमण अधिकारी/नेत्रशल्य चिकित्सक/अस्थीव्यंग तज्ञ/' कान, नाक 
वब घसा तज्ञ/दंत शल्य चिकित्सक/त्बचा व गुप्तरोग तज्ञ/बधिरीकरण तज्ञ/क्ष-किरण तज्ञ या 
पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकशास्त्रातील 
पदव्युत्तर पदवी (M.D./M.S. (Clinical)) धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११२ हृदयरोग तज्ञ पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (काडीओलॉजी) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११३ न्युरो स मनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील एम.सी.एच. (Super Speciality Degree 
(श्रेणी- १, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% in Neurology) पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शड युरो स पनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाची संबंधित विषय एम.सी.एच. (युरोलॉजी) (Super 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


Speciality Degree in Urology) पदवी. 


पृष्ठ ३८ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ख णालय संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११५ प्लास्टिक स मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबधित विषयातील एम.एस. व एम.सी.एच. (प्लास्टिक सर्जरी) 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% (Super Speciality Degree in Plastic Surgery) पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११६ न्याय वैद्यकशास्त्र तज्ञ मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (न्यायवैद्यक शास्त्र), एफ.एम.टी. पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद 
पदविकाधारकामधून (D.F.M.T.-Diploma in Forensic Medicine & Toxicology) 
भरण्यात येईल. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११७ शल्य चिकित्सक मनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (शल्यचिकित्सा) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११८ स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ञ नामनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (स्त्री ब प्रसुती शास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 

विषयातील पदविकाधारकामधून (D.G.O.) मधून भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११९ बालरोग तज्ञ मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (बालरोग चिकित्साशास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून (D.C.H.) मधून भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 


पृष्ठ ३९ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१२० बकृतीशास्त्र तज्ञ मनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (शरीर विकृतीशास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि,पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास,सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून (D.C.P.-Diploma in Clinical Pathology) भरण्यात 
येईल. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२१ | रक्‍त संक्रमण अधिव पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (४ वकतोशास्त्र)/एम.डी. (Transfusion 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% Medicine) पदव्युत्तर पदवी. 
तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२२ नेत्र शल्यचिकित्सक मनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (नेत्र शल्यचिकित्सा) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 

विषयातील पदविकाधारकामधून (D.O.M.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२३ ANT तज्ञ पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अस्थिव्यंग शास्त्र)/एम.एस. (अस्थिव्यंग शास्त्र) 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% पदव्युत्तर पदवी. 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून (D. Ortho) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ४० पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१९) (२) (३) (४) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२४ | कान,नाकवघसातज्ञ पनि्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (कान, नाक व घसा शास्त्र) (इ.एन.टी.) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 

विषयातील पदविकाधारकामधून (D.O.R.L.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२५ दंत शल्यचिकित्सक पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी.एस. (दंत शल्यचिकित्सा) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तग पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद 

पदविकाधारकामधून (B.D.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२६ त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (त्वचा व गुप्तरोग शास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून (D.V.D.-Diploma in Veneral Diseases) भरण्यात 
येईल. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२७ मानसोपचार तज्ञ नामनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मनोविकृती चिकित्सा शास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 
विषयातील पदविकाधारकामधून (D.P.M.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४१ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१९) (२) (३) (४) 
१२८ बधिरीकरण तज्ञ पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अनेस्थिशिया) पदव्युत्तर पदवो. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 

विषयातील पदविकाधारकामधून (D.A.-Diploma in Anaesthesia) भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२९ क्ष-किरण तज्ञ मनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (क्ष-किरणशास्त्र) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद संबंधित 

विषयातील पदविकाधारकामधून (D.M.R.D. - क्ष-किरण शास्त्र) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३० | शहर क्षयरोग अधिव पनिदेशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (TB. & Respiratory 1)1509505)/एम.डी. (T.B. & 

(उरोरोग व क्षयरोग तज्ञ) सरळसेवा-१००% Chest Diseases) पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) ब) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप 
नियंत्रण इत्यादी कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३१ | शहर हिवताप अधिव मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची (एम.डी. (पो.एस.एम.)/एम.डी.) पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप 
नियंत्रण इत्यादी कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४२ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१३२ धसेविका (Metron) पदोन्नती-१००% TANS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक अधिसेविका या पदावर 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३२३ सहाय्यक अधिसेविका पदोन्नती-१००% TANS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सिस्टर इन चार्ज या पदावर किमान 
(Assistant Metron) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
१३४ सिस्टर-इन- पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत स्टाफ नर्स/नर्स मिडवबाईफ (0.ए.॥/.) 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी 
(नर्सिंग) पदवी किंबा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.४.(.) उत्तीर्ण ब महाराष्ट्र 
नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडबाईफरी पदविका धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३५ | स्टाफ नस/नर्स मिडवाईफ नामनिदेशन/ अ-१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) पदवी. 
(G.N.M.) सरळसेवा-७५% | अ-९) महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


अ-९) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
किंवा 
ब-२) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 
ब-२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडबाईफरी या विषयाची पदविका. 
ब-२) परिचारिका म्हणून शासकीय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी 
रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ब-२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ब-२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-२५% 


(गाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव कार्यरत प्रसविका (ऑक्झिलरी Ae 
मिडवाईफ) (A.N.M.) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या तसेच मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) पदवी किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(H.S.C.) उत्तीर्ण व महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडवबाईफरी पदविका धारण 


पृष्ठ ४३ पैको ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रेणी 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 


(४) 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे प युक्‍ती करता येईल. 


१२६ 


प्रसविका (ऑक्झिलरी नस 


मिडवाईफ) (A.N.M.) 
(श्रेणी-३, निमवेद्यकोय सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवबा-१००% 


अ-९) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) पदवी. 
अ-९) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
अ-९) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
किंवा 
ब-२) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब-२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडबाईफरी या विषयाची पदविका. 
ब-२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ब-२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
किंवा 
क-३) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (8.५...) उत्तीर्ण. 
क-३) शासनमान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क-३) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
क-३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१२७ 


मुख्य औषध निर्माण 
अधिकारी 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


पदोन्नती-१००% 


OTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील काय षध निर्माण अधिकारी या पदावर 
किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


१३८ 


औषध निर्माण अधिकारी 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


नामनिर्दशन/ 
सरळसेवा-१००% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.फार्म. पदवी. 

क) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी अँक्ट, १९४८ (८ ऑफ 
१९४८) नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक. 

ड) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 


पृष्ठ ४४ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१३९ | मुख्य प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकौय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१४० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/ 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-७५% प्राणीशास्त्र/सुक्ष्मजीवशास्त्र मधील विज्ञान शाखेची पदवी. 
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदविका उत्तोर्ण. 
क) वैद्यकोय प्रयोगशाळेतील संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षाचा अनुभव 
आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
इ) पदोन्नतीने कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्यास, पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे नामनिर्देशन/ 
सरळसेवेने भरण्यात येतील. 
पदोन्नती-२५% TTA महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत प्रयोगशाळा सहाय्यक/रक्‍्तपेढं 
सहाय्यक या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१४१ प्रयोगशाळा पनिदेशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 
TAR ATI सहाय्यक । सरळसेवा-१००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तोर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदविका उत्तीर्ण. 
क) वैद्यकीय प्रयोगशाळा/रक्‍तपेढीतील संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४२ इ.सौ.जी. तंत्रज्ञ पनि्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) शासनमान्य संस्थेतील हदयचिकित्सा या विषयातील पदविका (Diploma in 
Electrocardiography) उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील 
इ.सी.जी. तंत्रज्ञ कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ४५ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रेणी 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 


(8) 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
किंवा 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची परावैद्यक तंत्रज्ञान (हदयचिकित्सा) या विषयासह विज्ञान शाखेची 
पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यबर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील 
इ.सी.जी. तंत्रज्ञ कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


३.४६: 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ 
(श्रेणी-३, निमवेद्यकोय सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 

ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतून/विद्यापीठातून रेडिओग्राफी ही पदविका (Diploma in 
Radiography) उत्तोर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय/डायग्नॉस्टिक सेंटर 
मधील क्ष-किरण विषयक कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

किंवा 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोत्सार) या विषयासह विज्ञान शाखेची 
पदवी. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील क्ष- 
किरण विषयक कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


र्ड 


सहाय्यक नेत्र चिकित्सक 
(श्रेणी-३, निमवेद्यकोय सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-१००% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

ब) शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालयातील ऑप्थॉल्मिक असिस्टंट/पॅरामेडिकल ऑप्थॉल्मिक 
असिस्टंटचा २ वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण किंबा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ऑप्टीमेट्री 
विषयातील पदवी/पदविका. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ४६ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४५ पांख्यिको अधिव पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सांख्यिको सहाय्यक या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१४६ पांख्यिको सहाय्यक मनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांख्यिको विषयाची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% | ब) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४७ बशास्त्र SAT पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत आरोग्य पर्यवेक्षक (हेल्थ सुपरवायझर) 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्राणीशास्त्र/ 
सुक्ष्मजीव शास्त्र या विषयाची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४८ | आरोग्य पर्यवेक्षक (हेल्थ पनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च 
सुपरवायझर) सरळसेवा-२५% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केळेळा शासनाकडील किमान १२ महिन्यांचा 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील आरोग्य सहाय्यक 
(महिला)/आरोग्य सहाय्यक/हिवताप निरीक्षक/अळी निरीक्षक/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 
(॥.?.७/.)/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी या पदाचा किमान २ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-७५% Ta महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत मलेरिया निरीक्षक (मलेरिया 
इन्स्पेक्टर)/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (१॥.0.७/.)/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (किटक 
समाहारक) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४९ | मलेरिया निरीक्षक (मलेरिया पनिदेशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च 
इन्स्पेक्टर) सरळसेवा-१००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
क) निवडीनंतर किमान २ वर्षात शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान 
१२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
१५० | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी मनिदेशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च 
(M.P.W.) सरळसेवा-१००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५.('.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
क) निवडीनंतर किमान २ वर्षात शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान 
१२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
१५१ | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी पनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च 
(किटक समाहारक) सरळसेवा-१००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५.('.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
क) निवडीनंतर किमान २ वर्षात शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान 
१२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
१५२ ब्रणोपचारक (ड्रेसर) पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत कक्षसेबक (वॉर्ड बॉय)/दाया/परिचर 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकौय सेवा) (अटेंन्डंट) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१५३ कक्ष सेवक (वॉर्ड बॉय) पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेबा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (8.५...) उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंधित 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५४ दाया पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंधित 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४८ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१५५ परिचर (अटेन्डंट) पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकीय सेवा) । सरळसेबा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंधित 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५६ मलेरिया मजूर पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६२ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे वजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
३) दृष्टी- चांगळी. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील 
संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८. महापालिका पशुवैद्यकीय विभाग व प्राणी संग्रहालय 
१५७ पशु शल्य चिकित्सक पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत पशुवैद्यकोय अधिकारी या पदावर 
(श्रेणी-१, पशुवैद्यकोय सेवा) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकीय शास्त्रातील 
पदवी/पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, शासनाव 
समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१५८ | पशुवैद्यकोय अधिकारी नामनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकोय शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी. 


(श्रेणी-१, पशुवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित विषयातील 
पदवीधारकामधून सदर पद भरण्यात येईल. 


पृष्ठ ४९ पैको ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ख णालय संबंधित 
विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५९ | पशुधन विकास अधिव पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक पशुधन विकास अधिव 
(श्रेणी-२, पशुवैद्यकीय सेवा) या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६० | सहाय्यक पशुधन विकास पदोन्नती-१००% _ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत पशुधन पर्यवेक्षक या पदावर किमान 
अधिकारी ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-३, पशुवैद्यकीय सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
१६१ पशुधन पर्यवेक्षक मनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, पशुवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंवर्धनाची पदविका उत्तीर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६२ झु किपर पदोन्नती-१००% (_ंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील झु बायोलॉजिस्ट या पदावर किमान ३ वर्षांची 
(श्रेणी-३, पशुवैद्यकोय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१६२ झु बायोलॉजिस्ट पदोन्नती-१००% Ta महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील असिस्टंट झु किपर या पदाबर किमान 
(श्रेणी-३, पशुवैद्यकोय सेवा) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१६४ असिस्टंट झु किपर मनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, पशुवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंवर्धनाची पदविका उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी संस्थेतील संबंधित विषयातील 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ५० पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६५ मुल्ला मनिदेशन/ | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, पशुवैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (5...) उत्तीर्ण. 
ब) हापीज असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६६ पशुधन मजूर नामनिदेशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, पशुवैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (5...) उत्तीर्ण. 
ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६२ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांचे बजन किमान ४६ कि.ग्रॅ.) 
३) दृष्टी- चांगळी. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार रंगदृष्टी 
चांगली). 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९. महापालिका परिवहन वि! 
१६७ परिबहन व्यवस्थापक पदोन्नती-१००% । महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४० नुसार औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या 
(श्रेणी-१, वाहतुक व्यवस्थापन आस्थापनेवरील उप परिवहन व्यवस्थापक या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
सेवा) तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व CIRT अथवा वाहतुक नियोजनमधील पदविका धारण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| मुख्याधिकारी (न.प्र.)/मंत्रालय स्थानिक संस्था/महसुल संवर्गातील समकक्ष 
वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१६८ | उप परिवहन व्यवस्थापक पदोन्नती-१००% TAS महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आगार व्यवस्थापक या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, वाहतुक व्यवस्थापन ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी ब CIRT अथवा वाहतुक 
सेवा) नियोजनमधील पदविका धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 


पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१६९ आगार व्यवस्थापक पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
(श्रेणी-३, वाहतुक व्यवस्थापन | सरळसेवा-१००% । ब) CIRT अथवा वाहतुक नियोजनमधील पदविका. 
सेवा) क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७० | राजशिष्टाचार अधिव पनिर्दशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% । ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राटोकॉल किंवा हॉस्पिटेलिटी या विषयातील मॅनेजमेंट पदविका. 

क) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषेवर प्रभुत्व. 

ड) शासनमान्य किंबा मान्यवर संस्थेतील राजशिष्टाचारविषयक कामकाजाचा किमान 
3 वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१७१ भूमापक (सर्व्हेअर) पनिर्देशन/ । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिको शाखेची पदविका. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% किंवा 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
उत्तोर्ण केल्यावर मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे २ वर्षांचे सर्वेक्षक व्यवसायाचे 
प्रमाणपत्र. 

ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१७२ | वीजतंत्री ) पनिर्देशन/  । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) SAT. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बीजतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण ब तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५२ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१७३ खक (ड्राटसमन) / |) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे आरेखक/अनुरेखक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१७४ | व्यवस्थापक (नाट्यगृह) पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा | सरळसेवा-१००% | ब) नाट्यकला आणि रंगभूमी तंत्रज्ञान या विषयाचा प्रमाणपत्रधारक. 
क) नाट्यगृह व्यवस्थापनामधील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७५ कार्यादेशक (वाहन) पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदविका D.M.E./D.A.E. 
(ऑटोमोबाईल फोरमन) सरळसेवा-१००% | ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) क) जड वाहन दुरुस्तीचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव व त्यासंबंधीचे शासकीय/नामांकित खाजगी 
संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१७६ । निरीक्षक (बिनतारी संदेश) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) । सरळसेबा-१००% (S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्याकडील (औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेतील) २ वर्षांचा मॅकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टीम/ 
यांत्रिकी रेडिओ a दूरचित्रबाणी/ माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेन्टेनन्स/ 
वायरलेस मॅकेनिक कम ऑपरेटर/इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक मधील अभियांत्रिकी व्यावसायिक 
अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१७७ | रेडिओ टेक्निशियन (Radio पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
Technician) सरळसेवबा-१००% शास्त्र शाखेची परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा D.E.R.E. (Diploma in Programe in Electronics & 
Radio Engineering) किंवा तत्सम कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 


पृष्ठ ५३ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 

(९) (२) (३) (४) 

क) रेडिओ टेक्निशियन कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७८ दंत आरोग्यक पनि्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 

(डेंटल हायजिनिस्ट) सरळसेवा- १००% माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) ब) डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे विद्यमान शासकोय दंत महाविद्यालय, मुंबई किंबा सदर 
कौन्सिलतर्फ इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत महाराष्ट्र शासनाने आयोजित केलेली दंत 
आरोग्य तज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील 
संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७९ यलिसीस तंत्रज्ञ पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी व डी.एम.एल.टी. उत्तोर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा- १००% | ब) ६ महिन्यांचा डायलिसीस तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८० मेडिकल रेकॉर्ड किपर नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) रुग्णालय व्यवस्थापन पदविका. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८१ | वस्त्रपाल (लिनन किपर) मनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेबा) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) टेक्सटाईल टेक्नॉंलॉजीमधील पदविका. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८२ a पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (5...) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा किंवा शासनमान्य संस्थेचा शिंपी अभ्यासक्रम पूर्ण. 


पृष्ठ ५४ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८३ वी/नाभिक मनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय Gat) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा किंबा शासनमान्य संस्थेचा न्हाबी/नाभिक 
अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
AY वैद्यकशास्त्र तज्ञ पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मडिसीन) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८५ | नवजात अर्भकरोगतज्ञ पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी. एम. (निओनाटोलॉजी) किंबा एम.डी. पिडियाट्रिक्स ब एम.डी. 
(निओनाटोलॉजिस्ट) सरळसेवा-१००% पिडियाट्रिक्स नंतरचा (निओनाटोलॉजी) विषयातील किमान २ वर्षांचा अनुभव किंवा 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) एम.डी. पिडियाट्रिक्स नंतरचा निओनाटोलॉजी विषयातील Indian Academy of 
Paediatrics/Medical Council of India प्रमाणित Fellowship किंवा एम.डी. 
पिडियाट्रिक्स नंतरचा निओनाटोलॉजी विषयातील डी.एन.बी. (निओनाटोलॉजी). 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८६ वास्क्युलर स मनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाची संबंधित विषयातील एम.सी.एच. (सी.व्ही.टी.एस.) पदव्युत्तर 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% पदवी. 
तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८७ कॉलॉजिस्ट मनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.सी.एच. fea डी.एन.बी. chs कॉलाजी) 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% पदव्युत्तरपदवी. 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 


पृष्ठ ५५ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रेणी 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 


(8) 


पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१८८ 


गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजिस्ट 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी.एम. किंबा डी.एन.बी. (गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी) पदव्युत्तर पदवी. 
तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१८९ 


ंटेन्सिव्हिस्ट 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


मनिदेशन/ 


सरळसेवबा-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मेडिसीन) व इमर्जन्सी मेडिकल किंबा तत्सम कोर्स प्रथम 
प्राधान्य. 

ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मेडिसीन) द्वितीय प्राधान्य. 

क) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अनेस्थिशिया) व इमर्जन्सी मेडिकल किंवा तत्सम कोर्स 
तृतीय प्राधान्य. किंवा 

ड) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अँनेस्थिशिया) चतुर्थ प्राधान्य. 

इ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (चेस्ट) व इमर्जन्सी मेडिकल किंवा तत्सम कोर्स पंचम 
प्राधान्य. 

ई) एम.सी.आय./महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ/डी.एम.ई.आर. या सम वरिष्ठ अभ्यासक्रम 
निर्देशित करणाऱ्या संस्थांच्या नियमावलीनुसार. 


१९० 


नेफ्रॉलॉजिस्ट 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


पनिदेशन/ 


सरळसेवा-१००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (नेफ्रॉंलॉजी)/एम.डी. (वेद्यकशास्त्र)/डी.एन.बी. 
(एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच.) 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५६ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१९१ भोतिकोपचार तज्ञ पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.पी.टी.एच. (फिजिओथेरपी अँन्ड रिहॅबिटेशन)/बी.पी.टी.एच. 
(फिजिओथेरपिस्ट) सरळसेवा-१००% (फिजिओथेरपी अँन्ड रिहॅबिटेशन) मधील पदवी किंवा सैन्यदलातील फिजिओथेरपी 
(श्रेणी-३, वैद्यकीय सेवा) असिस्टंटचे प्रमाणपत्र. 
ब) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९२ व्यबसायोपचार तज्ञ मनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ओ.टी.एच. (ऑक्युपेशनल थेरपी अँन्ड रिहॅब्िटेशन) म 
(ऑक्युपेशनिस्ट) सरळसेवा-१००% पदवी किंवा सैन्यदलातील फिजिओथेरपी असिस्टंटचे प्रमाणपत्र. 
(श्रेणी-३, वैद्यकीय सेवा) ब) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९३ । बायोमेडिकल इंजिनियर पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बायोमेडिकल इंजिनियरींगची पदवी/मेडिकल Serre TRA 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% पदवी. 
ब) मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलमधील संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षाचा अनुभव 
आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९४ | सो.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ (सेंट्रल नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सुक्ष्म जोबशास्त्रातील पदवी. 
सर्जिकल सुपरवायझेशन । सरळसेबा-१००% | ब) किमान Yoo खाटांच्या रुग्णालयातील निर्जतुकोकरण कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव 
डिपार्टमेंट) आवश्यक. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९५ | आहार तंत्रज्ञ शयन) ae  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फूड अँण्ड न्युट्रोशन विषयासह बी.एस्सी. पदवी fear =" 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% अन्ड डाएटीशियन या विषयामधील पदव्युत्तर पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९६ क्ष-किरण सहाय्यक पनिदेशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतून/विद्यापीठातून रेडिओग्राफी ही पदविका (Diploma in 


पृष्ठ ५७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
Radiography) रण 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यबर ट्रस्ट/'खाजगी रुग्णालय 
यांचेकडील क्ष-किरण विषयक कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९७ TY भांडारपाल पनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.फार्म पदवी. 
(मेडिकल स्टोअर किपर) सरळसेवा-१००% += | ब) मेडिकल स्टोअरचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९८ न्युरो फिजिशियन मनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (न्युरो फिजिशियन) पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित 
विषयातील कामकाजाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९९ | शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-५०% विषयासह उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०० समाज सेवक पनिर्देशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% वैद्यकोय समाजसेवक या विषयातील एम.एस.डब्ल्यू. पदवी उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयाकडील २०० रुग्ण खाटा 
रुग्णालयातील किमान २ वर्षांचा अनुभव. 
क) संगणकाचे ऑफिस अँप्लिकेशन, स्प्रेडशिट व प्रेझेटेशनमधील ज्ञान आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०१ प्ट कम फोटोग्राफर पनिदेशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फाईन आर्ट मधील पदवी/पदविका. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) संबंधित विषयातील फोटोग्राफी कौशल्यविषयक कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५८ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२०२ अन्न निरीक्षव पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची औषध निर्माण शास्त्राची पदवी किंवा रसायनशास्त्र 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% विषयाची पदव्युत्तर पदवी. 

ब) शासनमान्य अन्न निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

२०३ शतसाखळो तंत्रज्ञ पनिदेशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय Gat) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (8...) उत्तीर्ण. 

ब) आय.टी.आय.-रेफ्रिजरेशन अन्ड एअर कंडिशनिंगमधील पदविका व तदनंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

२०४ काम्प्युटर ऑपरेटर पनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे ४० शब्द प्रती 
मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 

क) डेटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचे लाईन/ 
ऑफलाईन डेटा एंट्री यंत्रावरील काम करताना ताशी १०,००० को डिप्रेशन वेग असल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 

ड) मराठी वर्ड प्रोसेसिंग ब ऑफिस ऑ>टोमेशनमध्ये पर्सनल कॉम्प्युटरच्या कामाचे ज्ञान 
आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

२०५ | शवविच्छेदन मदतनीस पनिदेशन/ । अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च 


(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यबर ट्रस्ट यांचे रुग्णालयातील 
संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५९ पैकी ७२ 


अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकरिता अर्हता 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२०६ ध्वनी चालक पनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य संस्थेचा बा शासकोय आय.टी.आय. चा टेलिफोन ऑपरेटरचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण. 
क) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमधून ओघवते (fluently) संभाषण करता येणे आवश्यक. 
ड) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी आस्थापना यांचेकडील संबंधित 
विषयाच्या कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०७ बघिरीकरण तंत्रज्ञ पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची जीवशास्त्र/रसायनशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) शासनमान्य संस्थेतील बधिरीकरण या विषयातील पदविका उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय मधील संबंधित 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

किंवा 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची परावैद्यक तंत्रज्ञान (बधिरीकरण) या विषयासह विज्ञान शाखेची 
पदवी. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय मधील संबंधित 
कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


0000000 


पृष्ठ ६० पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) 


ओरंगाबाद महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा 
नियम, २०२९ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार औरंगाबाद महानगरपालिकेसाठी केलेले 
नियम:- 


नियम 
१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक:- 


(अ) या नियमास “औरंगाबाद महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) 
नियम, २०२१” असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या:- विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 
(२.१) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


(२.२) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “औरंगाबाद महानगरपालिका.” 


(२.३) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


(२.४) “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम-५१ 
(४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, हजेरीपटावर 
असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात 
आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 


(२.५) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 
(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 


कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) (अ), परिशिष्ट-(३) 
(ब) व परिशिष्ट-(३) (क) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 


ज्या शब्दांची बा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली 
नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल. 
पृष्ठ ६१ पैकी ७२ 


३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य:- 


(३.९) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस औरंगाबाद महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्‍त 
होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) ब (क) मध्ये विहित केलेली 
आवश्यक ती विभागीय परीक्षा उत्तोर्ण होणे अनिवार्य असेल. 


(३.२) उपरोक्‍त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने 
घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची 
पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 

४. कालावधी आणि संधीची संख्या:- 


(8.2) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता, शासन 
राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल, तर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. 


(४.२) औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ नुसार 
नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


(४.३) सदर विभागीय परीक्षेसाठी संधीची कोणतीही मर्यादा निश्‍चित करण्यात येत 


नाही. 
५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक:- 


(4.2) औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फ आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 
प्रत्येक प्रश्‍नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ५०% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. 


(५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे 
एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक:- 


सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या प्रशासन/अभिकरणाकडून दरवर्षी प्रशासनाच्या/ 
अभिकरणाच्या सोयीनुसार विभागीय परीक्षा ब मराठी भाषा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या 
जातील. तसेच परीक्षेचे आयोजन वर्षातून किती वेळा करावे ब एकपेक्षा अधिक वेळा करावयाचे 
असल्यास त्याबाबतचे वेळापत्रक ब विभागीय परीक्षा प्रक्रिया याबाबत सक्षम प्राधिकारी निर्णय 
घेईल. 


पृष्ठ ६२ पैकी ७२ 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम:- 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट-(३) (ब) व परिशिष्ट-(क) मध्ये विहित 
केल्याप्रमाणे किंबा शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 
परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा 
घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


८. प्रशिक्षण:- 


विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्षी किमान wo तासांचा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम औरंगाबाद महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 


९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम:- 
एखादा कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.९) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट 
मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही, किंवा त्याच्या पदाच्या 
वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंबा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही 
वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील 
थकबाकोची रक्‍कम अनुज्ञेय नसेल. 

(९.२) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या 
अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम 
लागेल. तसेच, अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कर्मचाऱ्यास 
ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ (४.३) मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या 
कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला 
देण्यात येईल. 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट:- 


शासन राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून पुढील 
बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 
(अ) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल 
किंवा 
(ब) कर्मचाऱ्याने सध्याच्या पदावर किमान १५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्याचा दिनांक 
किंवा 


पृष्ठ ६३ पैकी ७२ 


११९. 


१९२. 


१३. 


शट. 


१७. 


त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्याचा दिनांक यापैकी जे नंतर घडेल 
त्यानंतरच्या 
लगतच्या दिनांकास त्याळा सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट अनुज्ञेय 
राहील. 
विशेष योग्यता:- 
एखादा कर्मचारी पहिल्याचा प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाळा असेल आणि त्याने कोणत्याही 


प्रश्‍नपत्रिकेित wo टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या 
प्रश्‍नपत्रिकेतील त्याच्या विशेष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


विषयांमध्ये सूट:- 


जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे, परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्‍नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्के 
किंवा अधिक गुण मिळविलेले आहेत, त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी 
परीक्षेला बसण्यातून व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल. 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक:- 


विभागीय परीक्षेच्या शेवटच्या पेपर नंतरच्या लगतच्या दुसऱ्या दिवसाचा दिनांक हा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्याचा दिनांक समजण्यात यावा. 


विभागीय परीक्षेचा उद्देश:- 


बरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी, वरिष्ठ पदावर काम करण्यासाठीची क्षमता तपासण्यासाठी सदर 
परीक्षा आयोजित करण्यात येते. त्यामुळे पदोन्नती देण्यासाठी सदर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
अनिवार्य राहील. 


निर्वचनाच्या शक्‍ती:- 


नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे, यासंबंधी 
तसेच विभागीय परीक्षेबाबत कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय 
अंतिम असेल. 


0000000 


पृष्ठ ६४ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (अ) 


(नियम-३) 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


3 कक 
र 


२ लेखालेख परोकषण सवा 


महापालिकेव्यतिरिक्‍त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित 


विभागीय परीक्षा 
| परीक्षा घेणारा प्राधिकारी । संवर्ग 


= —= — 
स्थापत्य/ कनिष्ठ अभियंता/सहाय्यक अभियंता 
विद्युत/यांत्रिकी सेवा | महाविद्यालय, नाशिक 


अग्निशमन सेवा अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातोल पदे 
नागपूर 


0000000 


पृष्ठ ६५ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (ब) 


विभागीय परीक्षा 
प्रश्‍नपत्रिका-१ (गुण- १००, वेळ-३ तास) 
१. ARIST AGA. 
२. टिप्पणीलेखन. 
३. पत्र लेखन. 


४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 


प्रश्‍नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
२. किमान वेतन अधिनियम 
३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
४. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
५. महाराष्ट्र सा्बजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
६. महाराष्ट्र शासकीय कामकाजात विलंब करण्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिनियम, २००५ चे 
प्रकरण क्र.३ 
७. महानगरपालिका वसूल करीत असलेले कर. 
८. आपत्ती व्यवस्थापन. 


प्रश्‍नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम. 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती :- 
र्जा 
वेतन 
निवृत्ती वेतन 
निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण 
पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेबा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने 
वर्तणूक आणि शिस्त ब अपील 
विभागीय चोकशी नियम पुस्तिका 
२) रचना व कार्यपद्धती- सहा गठ्ठे पद्धती. 
३) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा. 
४) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 
टीप: या प्रश्‍नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्‍नांची उत्तरे मराठी भाषेतद्यावाी लागतील. 


पृष्ठ ६६ पैकी ७२ 


लेखा/लेखा परीक्षण विभागातील लळेखापाळ/लेखा परीक्षक यांना प्रश्‍नपत्रिका-१, 2. ३ 


व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेळ 
प्रश्‍नपत्रिका-४ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, 
८, ९, 88 वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्बजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ 

प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


८? 


& 


प्रश्‍नपत्रिका-५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१. Book Keeping & Accountancy. 
X. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 


रि 


मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 


गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापर्वी या 


परिशिष्टातील प्रश्‍नपत्रिका-१, २ व ३ व्यतिरिक्त खालील प्रश्‍नपत्रिकेत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक असेल 


प्रश्‍नपत्रिका-६ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 

महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 

राष्ट्रोय नागरी उपजिविका अभियान. 

झोपडपट्टी सुधार समिती. 

दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सबलती व योजना. 

समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या ब महानगरपालिकेच्या योजना. 
केंद्र ब महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 


0२ 6 जी हा ८ ९०५ ० 2९ 


0000000 


पृष्ठ ६७ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) (क) 
विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 


विभाग-अग्निशमन 
संवर्ग-अग्निशामक/ड्रायव्हर ऑपरेटर 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा.:- (गुण- १००) 

१) रासायनिक अग्निशामके  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

२) शिड्या - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

३) होज पाईप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

४) फोमव होम साधने - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

५) हायडूंट ब होज फिटींग्ज  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

६) पंप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

७) वॉटर रिले - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

८) गाठी - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

९) श्‍वसन उपकरणे - साहित्याची Ata ब बापर 

१०) कवायत - आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची क्षमता 
लेखी परीक्षा.:- (गुण- १००, वेळ- २ तास) 
१) प्रथमोपचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य ब भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, रक्तस्त्राव, 


जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


२) बॉचरूम कार्यपद्धती - बॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी बापरली 


जाणारी कार्यपद्धती नमुने ब काल्पनिक संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉर्डमध्ये 
नोंद करणे. 


३) अग्निशामक व ड्रायव्हर- पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे a तो कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 


कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हह ऑपरेटर पदाची 
कर्तव्ये. 


४) शिस्त व कर्तव्य पालन- शिस्तीचे व कर्तव्य पालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे पालन 
न झाल्यास होणारे परिणाम. कर्तव्य पालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे 
आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


0000000606 


पृष्ठ ६८ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(४) 


नामनिर्दशन/सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व 
गुणांकन पद्धती 


१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव:- 


(2.2) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट- (२) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(2.2) शारीरिक पात्रता:- 
पुरुष महिला 
उंची - किमान १६५ GAL. (अनवाणी) उंची - किमान १५७ से.मी. (अनवाणी) 
छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. छाती- महिला उमेदवारांसाठी लागू 
- फुगवून ८६ सें.मी. (किमान | नाही. 
५ सें.मी. फुगबणे आवश्यक.) 
वबजन- ५० कि.ग्रॅ. वजन - ४६ कि.ग्रॅ. 


दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ | « दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी- 
तसेच IShihara Chart नुसार VEST] ६/६ तसेच [Shihara Chart नुसार 
चांगली). ATI आजारापासून मुक्‍त | रंगदृष्टी चांगली).  वर्णांधता 
असावा. आजारापासून मुक्‍त असावा. 

उमेदवार शारीरिक वब मानसिकदृष्ट्या | « उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
सुदृढ असावा. सुदृढ असावा. 


२. परीक्षेचे टप्पे:- 
प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल:- 
(2) लेखी परीक्षा-१०० गुण. (२) शारीरिक चाचणी-१०० गुण. 
(२.९) लेखी परीक्षा:- 
(2) लेखो परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 
(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शैक्षणिक पात्रता/तांत्रिक 
शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवश्यक राहील. 
(३) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या (साधारणत: 
९१:५ किंवा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस पात्र ठरविण्यात 
येईल. 
(४) लेखी परीक्षेकरिता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक 
चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ६९ पैकी ७२ 


(२.२) मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (९०० गुण) 


(अ) ९१६०० मीटर धावणे (३० गुण) 
Goo मो. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालाव£ | द्यावयाचे गुण | 

र 

र 

र 


०] 


(ब) जमिनीपासून ३३२ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४' वरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकोपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे.(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (२० गुण) 

वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
तक जया 


(क) ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी 
मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे- (२० गुण) 
वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापये 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० chara 
४० सेकंदापेक्षा जास्त शकि 


पृष्ठ ७० पैकी ७२ 


(ड) २० फुट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे. (२० गुण) 


रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, १/२ 
(अर्धी) चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील. 
(रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. पायाचा वापर 
करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 


(इ) २० पुल-अप्स (९० गुण) 
प्रत्येक पुल-अपला १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास Yo गुण 
देण्यात येतील. 
(२.३) मैदानी चाचणी- महिलांसाठी (१०० गुण) 
(अ) ८०० मीटर धावणे (३० गुण) 


Coo मो. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावई | द्यावयाचे गुण | 
र 


Z 
३ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ४० सेकंदापर्यंत १५ 
[| 


(ब) जमिनीपासून ३३ we उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (ve.v’ वरील 


उंचीच्या) अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच 
शिडीने खाली उतरणे. (२० गुण) 


(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) 
बेळ (सेकंदामध्ये) 


२७ 

१-8 
xR 
१८ 
१५ 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्य 
Go सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्य 
६० सेकंदापेक्षा जास्त cee 


पृष्ठ ७१ पैकी ७२ 


(क) vo कि.ग्रॅ. वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने 


६० मीटर अंतर धावणे. (२० गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) 
२५ SIs 


२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेव रद 


र्र 
ee 


(S) गोळा फेक (गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ.) — (१० गुण) 


र 
m2 

ते ५.५० मीटरपेक्षा कम कळ 
४.५० मोटर ते ५ मोटरपेक्षा कम 


(इ) लांब उडी (१० गुण) 


अंतर (फुटामध्ये) द्यावयाचे गुण 


१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त १० 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 


११ फुट ते १३ फुटापेक्षा कम 
०९ फुट ते ११ फुटापेक्षा कम 
(फ) ९० पुश अप (जोर काढणे) (१० गुण) 


प्रत्येक १ पुश अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात 
येतील. 


पृष्ठ ७२ पैकी ७२ 


शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-२)/नवि-२४, दि.२६.०८.२०२१ सोबतचे 


a अनुसूचि - (अ) 
औरंगाबाद महानगरपालिका 


'पदनाम/वेतनश्रेणी/ग्रेड पे मधीळ बदळाबाबतचा तपशील 


अ.क्र. | सध्याचे पदनाम | सध्याची वेतनश्रेणी | नवीन पदनाम 


(१) (२) (३) (४) (५) 

१ अतिरिक्‍त शहर | रु.१५६००-३९१००, | अतिरिक्‍त शहर | रु.१५६००-३९१००, 
अभियंता ग्रेड पे रु.७६०० अभियंता ग्रेड पे रु.६९०० 

निवडश्रेणी 

लघुलेखक 


रु.९२००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४ ६०० 


लघुटंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) 


रु.९२००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४ ६०० 


४ | सुरक्षा अधिकारी | रु.९३००-३४८००, | सुरक्षा अधिकारी | रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४३०० ग्रेड पे रु.४४०० 

बिधि/कायदा रु.९३००-३४८००, | विधि अधिकारी | रु.९३००-३४८०० 
अधिकारी ग्रेड पे रु.४६०० ग्रेड पे रु.४६०० 


उप वृक्ष संवर्धन ब | रु.९३००-३४८००, | उप वृक्ष संवर्धन 


सहाय्यक उद्यान ग्रेडपे र.४३०० 


रु.९२००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४ २०० 


नळ 
कारागीर/जोडारी 
(प्लंबर/फिटर) 


नळ कारागीर/ 
जोडारी (प्लंबर/ 
फिटर) 


ड्रायव्हर-ऑपरेटर 


रु.४४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.९९०० 


चालक- 
यंत्रचालक 
(ड्रायव्हर-ऑपरेटर) 


रु.५२००-२०२००, 
ग्रेडपे रु.२००० 


अग्निशामक 
(फायरमन) 


फायरमन रु.५२००-२०२००, 


ग्रेड पे रु.१९०० 


नवीन वेतनश्रेणी 


रु.९२००-३४८००, 


ग्रेड पे रु.४ ६०० 


रु.५२००-२०२००, 
ग्रेड पे रु.२४०० 


रु.९२३००-२३४८०० 
ग्रेड पे रु.४३०० 


रु.९२००-३४८००, 


ग्रेड पे रु.४ 300 


G.& 200-20 200 : 
ग्रेड पे रु.२४०० 


रु.५२००-२०२००, 


ग्रेड पे रु.२४०० 


रु.५२००-२०२०० ; 
ग्रेड पे रु.१९०० 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
ग्रेड पे मध्ये बदल. 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी 
शासनाप्रमाणे पदनामात 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी 
शासनाप्रमाणे पदनामात 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रता ब पदोन्नतीसाठी 
ग्रेड पे मध्ये बदल. 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी पदनामात 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रता ब पदोन्नतीसाठी 
'पदनामात बदल. 


इतर महापालिकांप्रमाणे 
सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी पदनामात 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
वेतनश्रेणीत बदल. 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
पदनाम व वेतनश्रेणीत 
बदल. 


इतर महापालिकांप्रमाणे 
सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी पदनामात 
बदल. 


सध्याची वेतनश्रेणी 
(३) 


रु.४/४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.१३०० 


नवीन वेतनश्रेणी 
(५) 


नवीन पदनाम 
(¥) 


अ.क्र. | सध्याचे पदनाम 


मजूर-गरवारे 
क्रिडा संकुल 


१२ | पाणीपुरवठा मजूर | रु.४४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.१३०० 


१ पाणी पुरवठा । रु.४४४०-७४४०, 
वसुली मजूर ग्रेड पे रु.१३०० 


बहुउद्देशीय 
कामगार 


रु.४/४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.१३०० 


g मजूर 


रु.४४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.९३०० 


घनकचरा 

व्यवस्थापन तथा 

वैद्यकीय आरोग्य 
अधिकारी 


६ | वैद्यकोय अधिकारी | रु.९३००-३४८००, 
(माता बाल ग्रेड पे रु.५४०० 
रुग्णालय) 


रु.९५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु. ७४०० 


रु.९१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.६६०० 


वैद्यकोय 
अधिकारी (माता 
बाल रुग्णालय) 


रु.९१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.६६०० 


बहुउद्देशीय | रु.५२००-२०२००, 
आरोग्य कर्मचारी | ग्रेड पे रु.२४०० 
(किटक समाहारक) 


रु.५२००-२०२००, 
ग्रेड पेरु.२४०० 


g 
| 
२० | व्रणोपचारक 
(ड्रेसर) 


बहुउद्देशीय । रु.५२००-२०२००, 
आरोग्य कर्मचारी | ग्रेड पे रु.२४०० 
(एम.पी.डब्ल्यू.) 


७ 
८ 
९ रु.५२००-२०२००, 
ग्रेड पे रु. २४०० 
२ ब्रणोपचारक 
(ड्रेसर) 


रु.४४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.९३०० 


रु.४ई४४०-७४४०, 
ग्रेड पे रु.१६०० 


0000006 


निवासी वैद्यकोय | रु.९३००-३४८००, | निवासी वैद्यकीय | रु.१९५६००-३९१००, 
अधिकारी ग्रेड पे रु.५४०० अधिकारी ग्रेड पे रु.५४०० 


सेवा प्रवेश नियमाच्या 
सुसुत्रतेसाठी पदनामात 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
पदनाम व वेतनश्रेणीत 
बदल. 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
वेतनश्रेणीत बदल. 


सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
वेतनश्रेणीत बदल. 


इतर महापालिकांप्रमाणे 
सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
'पदनामात बदल. 


इतर महापालिकांप्रमाणे 
सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
'पदनामात बदल. 


इतर महापालिकांप्रमाणे 
सेवा प्रवेश नियम व 
पदोन्नतीच्या सुसुत्रतेसाठी 
'पदनामात बदल. 


शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-२)/नवि-२४, दि.२६.०८.२०२१ सोबतचे 


अनुसूचि - (ब) 
औरंगाबाद महानगरपालिका 
समायोजन कराववयाच्या पदाबाबतचा तपशील 


सध्याचे पदनाम । सध्याची वेतनश्रेणी | समायोजित केलेल्या संवर्गाचे (पदाचे) 
'नाव/नवीन पदाचे नाव (नवीन 
पदसंख्या) 


समायोजित केलेल्या 
'पदाची वेतनश्रेणी 


(4) 


(१९) (२) 
१ | सार्वजनिक आरोग्य | रु.९३००-३४८००, | सिस्टर-इन-चार्ज (१४ पदे) रु.९३००-३४८००, 
परिचारिका (७ पदे) | ग्रेड पे रु.४३०० ग्रेड पे रु.४३०० 


0000006 


शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-२)/नवि-२४, दि.२६.०८.२०२१ सोबतचे 


दो अनुसूचि - (क) 
औरंगाबाद महानगरपालिका 


अभियांत्रिकी विभागातील सुधारित संरचना 


'पदाचे नाव 
(वेतनश्रेणी) 


१ | शहर अभियंता 
(रु.१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.७६००) 

२ 


अतिरिक्‍त शहर 
अभियंता 
(रु.१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.६९००) 


3 । कार्यकारी अभियंता 
(रु.१५६००-३९१००, 


ग्रेड पे रु.६६००) 


उप अभियंता ३० ३ न २३ Quy a4 डू २३३ 
(रु.१५६००-३९१००, 
ग्रेड पे रु.५४००) 


सहाय्यक अभियंता 
(रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४४०० ) 


कनिष्ठ अभियंता 
(रु.९३००-३४८००, 


स्थापत्य अभियांत्रिकी | ८ 
(रु. ष्‌ २००-२०२०० ी 


अनधिकृत बांधकाम व 
अतिक्रमण निरीक्षक 
(रु. ७२००-२०२००, 
ग्रेड पे रु.२८००) 


(रु. ७२००-२०२०० ी 
ग्रेडपे र.२८००) 


२२९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pradeep Vasant Patil 


P rad ee p Vas ant DN: CN = Pradeep Vasant Patil, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


डु OU = Urban Development Department 
P at | | Date: 2021.08.30 11:17:48 +05'30' 


दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०२१ (प्रदीप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


